अखिल भारतीय da शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील नाशिक विभागातील, अभियांत्रिकी 
व तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनशासत्र तसेच, एमसीए 
विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे, प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास झासन मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०१/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जुलै, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
अभि__ नाशिक/२०२४/१-१(४/५), दि.०३.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.०३.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील नाशिक विभागातील, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, 
व्यवस्थापनशास्त्र तसेच, एमसीए विद्याश्ञाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
नाशिक विभागातील, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनशास्त्र तसेच, एमसीए विद्याश्ाखेच्या 
विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास व प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास प्रचलित अटी व शा्तींच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 
२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 


१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०१/तांशि-४ 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
आवश्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


aS 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
secant (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज Gas 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०१/तांशि-४ 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय,नाशिक 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


Be हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२३१४५४२९४१०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 

S HAH AJAHAN DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR Mi s 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


SHAKUR MULANI Date: 2024.07.23 15:05:47 +05'30 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 
४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६ निवडनस्ती/तांशि-४ 


sr | एप लिप ज्या ; 
: ent Institute Name 
Region ia |° Code 


Nashik 1- 
29428 

71 

Nashik 1- 
29428 

71 

Nashik 1- 
29428 

71 


5109 |SF'S SANDIP 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
AND RESEARCH 
CENTRE 

5109 |SF'S SANDIP 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
AND RESEARCH 
CENTRE 

5109 |SF'S SANDIP 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
AND RESEARCH 
CENTRE 

Nashik 1- | 5109 |SF'S SANDIP 
29428 INSTITUTE OF 
71 TECHNOLOGY 
AND RESEARCH 
CENTRE 
Nashik 1- | 5109 |SF'S SANDIP 
29428 INSTITUTE OF 
71 TECHNOLOGY 
AND RESEARCH 
CENTRE 
Nashik 1- | 5109 |SF'S SANDIP 
29428 INSTITUTE OF 
71 TECHNOLOGY 
AND RESEARCH 
CENTRE 
Nashik 1- | 5109 |SF'S SANDIP 
29428 INSTITUTE OF 
71 TECHNOLOGY 
AND RESEARCH 
CENTRE 


List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute, Approved by AICTE from 2024-25 


Institute Address 


TRIMBAK ROAD, 
MAHIRAVANI, 

NASHIK - 422213, 
MAHARASHTRA 


TRIMBAK ROAD, 
MAHIRAVANI, 

NASHIK - 422213, 
MAHARASHTRA 


TRIMBAK ROAD, 
MAHIRAVANI, 

NASHIK - 422213, 
MAHARASHTRA 


TRIMBAK ROAD, 
MAHIRAVANI, 

NASHIK - 422213, 
MAHARASHTRA 


TRIMBAK ROAD, 
MAHIRAVANI, 

NASHIK - 422213, 
MAHARASHTRA 


TRIMBAK ROAD, 
MAHIRAVANI, 

NASHIK - 422213, 
MAHARASHTRA 


TRIMBAK ROAD, 
MAHIRAVANI, 

NASHIK - 422213, 
MAHARASHTRA 


प्रपत्र 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.201/TE-4, Dated: 23 July, 2024 


Institutio 
n Type 


NASHIK | Private- 
Self 
Financing 
NASHIK | Private- 
Self 
Financing 
NASHIK | Private- 
Self 
Financing 
NASHIK | Private- 
Self 
Financing 
NASHIK | Private- 
Self 
Financing 
NASHIK | Private- 
Self 
Financing 
NASHIK | Private- 
Self 
Financing 


District 


Region : NASHIK 


New/ 
Existing 
Institute 

Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Program 


MCA 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


University 


University of Pune, 
Pune 


University of Pune, 
Pune 


University of Pune, 
Pune 


University of Pune, 
Pune 


University of Pune, 
Pune 


University of Pune, 
Pune 


University of Pune, 
Pune 


Level 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


UNDER 
GRADUATE 


Name of Course 


MBA (DIGITAL 
MARKETING) 


MBA (FINTECH) 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
AND MACHINE 

LEARNING 


COMPUTER 


ENGINEERING 


COMPUTER 
SCIENCE 


Intake 


Approved | Approved | Varia 


for 2023- 


Intake 


for 2024- 


tion 


Course 
Applied for 


Application 
for new 
course 


EoA & 
Increase in 
intake 


Application 
for new 
course 


Application 
for new 
course 


Application 
for new 
course 


EoA & 
Increase in 
intake 


Application 
for new 
course 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.201/TE-4, Dated: 23 July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute, Approved by AICTE from 2024-25 


University, Jalgaon 


ग Perma शं New/ Intake Intake 
ba DTE ent शिरता Institute Name Institute Address District २70. Existing Program University Level Name of Course vein अशातच ee ne 
No Region e Code n Type A for 2023-| for 2024-| tion | Applied for 
Id Institute 24 25 
Nashik 1- 5169 |}|GANGAMAI AT POST DHULE | Private- | Extension-] MANAGEMENT KAVAYITRI POST MBA 0 60 | Application 
21313 COLLEGE OF NAGAON TAL. Self Expansion BAHINABAI GRADUATE for new 
644 ENGINEERING DIST. DHULE Financing | -Closure CHAUDHARI course 
NORTH 
MAHARASHTRA 
UNIVERSITY 
Nashik 1- 5169 |GANGAMAI AT POST DHULE | Private- | Extension-] MANAGEMENT KAVAYITRI POST MBA (FINANCE) 0 60 60 | Application 
21313 COLLEGE OF NAGAON TAL. Self Expansion BAHINABAI GRADUATE for new 
644 ENGINEERING DIST. DHULE Financing | -Closure CHAUDHARI course 
NORTH 
MAHARASHTRA 
UNIVERSITY 
10 Nashik 1- 5169 |GANGAMAI AT POST DHULE | Private- |Extension-| ENGINEERING | Kavayitri Bahinabai UNDER COMPUTER 60 120 60 EoA & 
21313 COLLEGE OF NAGAON TAL. Self Expansion AND Chaudhari North GRADUATE | ENGINEERING Increase in 
644 ENGINEERING DIST. DHULE Financing | -Closure । TECHNOLOGY Maharashtra intake 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT 

Date: 2024.07.23 15:06:01 +05'30' 


